अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील नियत अस्थायी / रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१.१०.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, ज.सं.वि.क्रमांक-मुवाढ-२०१८ (२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३०.१०.२०१८ 


संदर्भ : १ शासन निर्णय, ज.सं.वि.क्रमांक-मुवाढ- २०१८/(प्र.क्र.७९/२०१८)/ 
लाक्षेवि(आस्था), दिनांक १७.०४.२०१८ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक 
दि. ०७.०९.२०१८ 
३) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे 
पत्र क्र. प्रथम लिपिक/१६९३, दिनांक ११.०९.२०१८. 


प्रस्तावना : 


अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 


नाशिक व त्यांच्या अधिपत्याखाळील औरंगाबाद, पुणे व नागपूर येथील प्रादेशिक प्रशिक्षण 


केंद्रातील आकृतिबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ९८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 


आस्थापनेवरील ०४ कार्यरत पदांना संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 


आलेली आहे. आता त्याच कार्यालयासाठी आकृतिबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ९८ 


पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०४ कार्यरत पदांना संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्रान्वये 


सादर केलेला दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 


नाशिक व त्यांच्या अधिपत्याखाळील औरंगाबाद, पुणे व नागपूर येथील प्रादेशिक प्रशिक्षण 


केंद्रातील आकृतिबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या प्रपत्र १ ते ४ मध्ये 


दर्शविल्याप्रमाणे मंजूर ९८ पदांना “ती पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत, 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८ (२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


तसेच ती सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व सदर पदे 


व्यपगत होणार नाहीत” या अटींच्या अधिन राहून व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील (प्रपत्र-५ 


नुसार) कार्यरत ०४ पदांना त्या पदांवर संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत अथवा 


दि.२८.०२.२०१९ यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत या अटींच्या अधिन राहून दिनांक 


०१.१०.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-३ 


१) “२७०१-मोठे व मध्यम प्रकल्प, ८०-सर्वसाधारण, (००३) प्रशिक्षण, (०१)आस्थापना, 


(09)(09) मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण अकादमी, नाशिक (अनिवार्य) 


(२७०१ २४८१) वरील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


सदर आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक 


दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र 


शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा 


संकेतांक २०१८१०३११२२३०५०२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Vishakha Sachin Adhav 
Date: 2018.10.31 13:12:04 +05'30' 
(श्रीमती वि.स. आढाव) 
कार्यासन अधिकारी 


सहपत्र : प्रपत्र 


प्रत, 


अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक, 
कार्यकारी अभियंता, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, दापोडी(यां), पुणे, नागपूर, औरंगाबाद 
जिल्हा कोषागार कार्यालय, नाशिक/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 

वित्त विभाग/व्यय-१२/अर्थसंकल्प-१९, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 

कक्ष अधिकारी, आ (प्रशि)/अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

निवड नस्ती/लाक्षेवि(आस्था) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८ (२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


प्रपत्र १ 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
शासन निर्णय,ज.सं.वि.क्रमांक-मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र.२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), दि. ३०.१०.२०१८ 


चे सहपत्र (दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९) 


अ.क्र. पदनाम नियत अस्थायी 
अस्थापनेवरील 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली पदे 

शि . | अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक Lo 
२. | उप संचालक (प्रशासन)(कार्यकारी अभियंता दर्जी) i “| 
३. | उप संचालक (व्यावसायिक परीक्षा)(कार्यकारी अभियंता दर्जा) ॥. | 
४. | प्रपाठक (कार्यकारी अभियंता दर्जा) Pd 
५. | सहाय्यक प्राध्यापक(कार्यकारी अभियंता दर्जी) , कै | 
६. | अ) उप अभियंता कं 

ब) सहाय्यक संचालक (प्रशासन) १ 

क) सहाय्यक संचालक (व्यावसायिक परीक्षा) १ 
७. | पाठयनिर्देशाक (उप विभागीय अभियंता दर्जा) ३ 
८. | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) Lo | 
९. | प्रथम लिपिक |. ह. | 
शिळ ०.। कनिष्ठ अभियंता ३ 
शि, १.| भांडारपाल Looe | 
92.| आरेखक शका 
१३. वरिष्ठ लिपिक ३ 
१४.| लघुटंकलेखक ३ 
१५. | सहाय्यक आरेखक शिका 
१६.। संगणक (कनिष्ठ लिपिक दर्जी) 8 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८ (२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


१७.| अनुरेखक ae 
१८.। कनिष्ठ लिपिक ४ 
१९. | सहाय्यक ग्रंथपाल शका 
20.| टंकलेखक ३ 
29.| वाहनचालक २ 
22.| नाईक ma 
23.| चक्रमुद्रक 1१ 
28.| शिपाई १३ 
२५. | चौकीदार ३ 

एकूण GC 


Digitally signed by Vishakha Sachin Adhav 
Date: 2018.10.31 13:12:23 +05'30' 


(श्रीमती वि.स. आढाव) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८ (२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


प्रपत्र-२ 
कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य,प्रादेशक प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 
शासन निर्णय,ज.सं.वि.क्रमांक-मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र.२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), दिनांक ३०.१०.२०१८ 


चे सहपत्र (दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९) 


पदनाम नियत अस्थायी अस्थापनेवरील 

अ.क्र. मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे 
१ | कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य ae 
२ उप विभागीय अभियंता ae 
3 पाठयनिर्देशाक (उप अभियंता दर्जा) a 
४ कनिष्ठ अभियंता 1 
षु वरिष्ठ लिपिक ha 
g कनिष्ठ लिपिक शिका 
9 टंकलेखक शिका 
८ अनुरेखक i ह| 
९ वाहनचालक Lt 
aa ० शिपाई ३ 
ca q चौकीदार yy 
एकूण १३ 


Digitally signed by Vishakha Sachin Adhav 
Date: 2018.10.31 13:12:41 +05'30' 


(श्रीमती वि.स. आढाव) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८ (२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


प्रपत्र-३ 


कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र(यांत्रिकी), दापोडी, पुणे-१२ 


शासन निर्णय,ज.सं.वि.क्रमांक-मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र.२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), दिनांक ३०.१०.२०१८ 


चे सहपत्र (दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९) 


अ.क्र. पदनाम नियत अस्थायी अस्थापनेवरील 

मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे 
ie कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य शिशिाका 
२ | उप विभागीय अभियंता २ 
३ | कनिष्ठ अभियंता | 
४ | कनिष्ठ अभियंता शिखा), 
५ | वरिष्ठ लिपिक yi 
६ | कनिष्ठ लिपिक कै. | 
७ | टंकलेखक शिका 
८ | अनुरेखक शिधा 
९ | वाहनचालक दशिकखााकाो 
नी ० | शिपाई ३ 
ae १ | चौकीदार विकि 

एकूण- १४ 


Digitally signed by Vishakha Sachin Adhav 
Date: 2018.10.31 13:12:59 +05'30" 


(श्रीमती वि.स. आढाव) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८ (२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


प्रपत्र ४ 


कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य,प्रादेशक प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद. 


शासन निर्णय,ज.सं.वि.क्रमांक-मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र.२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), दिनांक ३०.१०.२०१८ 


चे सहपत्र (दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९) 


अ.क्र. पदनाम नियत अस्थायी 

अस्थापनेवरील 

मुदतवाढ देण्यात 

आलेली पदे 

१ | कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य a 
2. | उप विभागीय अभियंता Ce 
३ | पाठयनिर्देशाक (उप अभियंता दर्जा) oo 
४ | कनिष्ठ अभियंता ae 
५ | वरिष्ठलिपिक शका 
६ | कनिष्ठ लिपिक eT 
७ | टंकलेखक | 
८ | अनुरेखक a 
९ | वाहनचालक शा 
fi ae o | शिपाई ३ 
| | q | चौकीदार शा 
एकूण a5 


Digitally signed by Vishakha Sachin Adhav 
Date: 2018.10.31 13:13:14 +05'30" 


(श्रीमती वि.स. आढाव) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८ (२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


प्रपत्र-५ 


प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 


शासन निर्णय,ज.सं.वि.क्रमांक-मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र.२१४/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था), दिनांक ३०.१०.२०१८ 
चे सहपत्र (दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना. 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम पदसंख्या | सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 

a श्री.रोहिदास रामभाऊ भदाणे क्षेत्रीक ॥_ ३१/५/२०१९ 

Q श्री.दत्तु विठोबा दुरगुडे मदतनीस शिक ३०/६/२०२२ 

३ | श्री.बाबू जगन मंगवाना सफाई कामगार शिका ३१/१०/२०१८ 

४ | श्री.रामनाथ गोकुळनाथ वानखेडे मजूर 1 | ३०/११/२०२५ 


Digitally signed by Vishakha Sachin Adhav 
Date: 2018.10.31 13:13:29 +05'30' 


(श्रीमती वि.स. आढाव) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


